होमगार्ड दलातील स्वयंसेवकाचे भत्त्यात वाढ 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एचजीएस-२०११/प्र.क्र.४७/विज्ा-८, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
तारीख: १४ फेब्रुवारी, २०१४. 
वाचा- 
१ झासन निर्णय क्र. एचजीएस-३४९९/५०१/प्र.क्र.३२/विशा-८, दि. १७.०१.२००३. 
२) शासन परिपत्रक क्र. विसप्र-०७०७/३३१८४/प्र.क्र.११३/विशा-८, दि.२७.०७.२००७. 


३) शासन निर्णय क्र. एचजीएस-२२०७/प्र.क्र.१५२/विशा-८, दि. ०२.०९.२००८. 


प्रस्तावना - 


नैसर्गिक/मानवनिर्मित आपत्तीच्या प्रसंगी सहाय्य करणे, पोलीसांना कायदा व सुव्यवस्था 


बंदोबस्त कामी सहाय्य करणे, संप काळात अत्यावश्यक सेवा सुरु ठेवण्यास सहाय्य करणे, ही गृह रक्षक 


दलाची कर्तव्ये आहेत. या संघटनेत प्रशासकीय कामकाज पाहण्यासाठी वेतनीय कर्मचारी कार्यरत असुन 


संघटनेचे कार्य/उद्दिष्ट पार पाडण्यासाठी या संघटनेमध्ये विविध क्षेत्रातील व्यावसायिकासह कामगार, 


रोजंदारीवर काम करणारे कारागिर, तथा मोल मजूरी करणारे नागरिक इत्यादींची संख्या मोठया 


प्रमाणात असुन ते राष्ट्रीय सेवा करण्याच्या भावनेने प्रेरित होऊन या दलात स्वंयसेवक म्हणून सामील 


झालेले आहेत. हे स्वंयसेवक मानसेवी असल्याने त्यांच्या कर्तव्यापोटी त्यांना मानधन दिले जाते. 


त्यांच्याकडून होणारे मोलाचे कार्य विचारात घेता, संदर्भाधीन दिनांक ०२.०९.२००८ अन्वये विहित 


केलेल्या भत्त्याच्या दरात वाढ करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता 


शासन निर्णय - 


गृह रक्षक दलातील स्वयंसेवकांना दिल्या जाणाऱ्या विविध भत्त्यात वाढ करण्याबाबत दि. 


२०.०१.२०१४ रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार खाली दर्शविल्याप्रमाणे वाढ 


करण्यास शासन या शासन निर्णयाव्दारे मंजुरी देण्यात येत आहे: 


शासन निर्णय क्रमांकः एचजीएस-२०११/प्र.क्र.४७/विशा-८, 


भत्याचा प्रकार सध्याचे दर प्रस्तावित दर 
२ ३ 1__ 1 
कर्तव्यभत्ता रुपये १५०/- प्रतिदिनी प्रति होमगार्ड रुपये ३००/- प्रतिदिनी प्रति होमगार्ड 
उपहारभत्ता अ) रु. ५०/- पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीतील रुपये १००/- 
स्वंयसेवकांसाठी. 


ब) रु. २५/- इतर क्षेत्रातील स्वंयसेवकांसाठी (२४ तासाच्या 


कालावधीत सलग Io तासापेक्षा जास्त काळ कर्तव्य 


केल्यास) 
कवायत भत्ता रुपये ४५/- रुपये ९०/- 
प्रशिक्षण wo} खिसाभत्ता रुपये २५/- रुपये ३५/- 
भोजनभत्ता रुपये ६५/- रुपये १००/- 
धुलाईभत्ता रुपये ३/- (प्रति सप्ताह ३ दिवसापेक्षा जास्त कर्तव्य केल्यास) | रुपये ३०/- (प्रति माह तीन दिवसापेक्षा 


जास्त कर्तव्य केल्यास) 


२. ही भत्तेवाढ दिनांक ०१ एप्रिल, २०१४ पासून लागू करण्यात येत आहे. 


३. सदरहू सुधारित भत्ते लागू करण्यासाठी सन २०१४-१५ या वर्षापासून दरवर्षी रु. ७०.०० कोटी 


इतकी अतिरिक्त रक्कम मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


याचवेळी शासन असेही निदेश देत आहे की, होमगार्ड दलातील स्वयंसेवकांना कर्तव्य भत्ता व 


उपहार भत्त्याचे त्वरित वाटप होण्याच्या दृष्टीने कालमर्यादित कार्यवाही करण्याच्या सूचना संदर्भाधीन 


शासन परिपत्रक दिनांक २७.०७.२००७ अन्वये सर्व संबंधितांना देण्यात आलेल्या आहेत. तरीही या बाबत 


आवर्यक ती कार्यवाही केली जात नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आळे आहे. ही गंभीर बाब आहे. तरी, 


या स्वयंसेवकांच्या कर्तव्यावरील उपस्थितीचा अहवाल संबंधित पोळीस ठाणे प्रमुख यांनी १५ दिवसात 


संबंधित जिल्हा समादेशक, होमगार्ड यांच्याकडे सादर करावा. त्यानंतर १५ दिवसाच्या आत भत्ते अदा 


करण्याची कार्यवाही जिल्हा समादेशक कार्यालयाने करावी. पोलीस ठाण्याकडून उपस्थिती अहवाल 


प्राप्त न झाल्यास तो प्राप्त करुन घेण्याबाबत जिल्हा समादेशक, होमगार्ड यांनी पोलीस अधिक्षक/पोलीस 


उपायुक्त यांच्याशी ANT: संपर्क साधून अहवाल प्राप्त करुन घेण्याबाबत Basa पाठपुरावा व 


कार्यवाही करावी यापुढे, भत्ते देण्यास विलंब अथवा दिरंगाई झाल्याचे आढळून आल्यास, संबंधित 


अधिकारी/कर्मचारी हे कारवाईस पात्र राहतील, याची नोंद घेण्याबाबत पुन्हा निदेश देण्यात येत आहेत. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एचजीएस-२०११/प्र.क्र.४७/विशा-८, 


४. या संदर्भात होणारा खर्च मागणी क्र. बी-१-२०७०-इतर प्रशासनिक सेवा-(००)(१०७) होमगार्ड- 


(००)(०१)-होमगार्ड-दत्तमत (२०७० ०२८१)-२८-व्यावसायिक सेवा, या लेखाशिर्षाखाली सन २०१४-१५ 


या वर्षाकरिता केलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा व त्या शीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. त्यानंतर 


होणारा खर्च उपरोक्त शिर्षाखाली वेळोवेळी मंजूर केल्या जाणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


५. हे आदेशा वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ८३/१४/व्यय-८ दिनांक 


१३/०२/२०१४ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०२१४११४९३८४७२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Surdas Tukaram 


S (1 rd a ५ Shende 


DN: c=IN, o=Government Of 
T k Maharashtra, ou=Home, 
U a la mM postalCode=400032, 
st=Maharashtra, cn=Surdas 


S h e al d e Tukaram Shende 


Date: 2014.02.25 12:46:27 +05'30' 
(सु. तु. शेंडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 


मा. उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 


२ 
३. मा. गृह मंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
४ 


मा. मुख्यसचिव यांचे उप सचिव. 


५. अप्पर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहाय्यक. 


६. सचिव, (विशेष) यांचे स्वीय सहाय्यक. 


७. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 


८. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 


९. महासमादेशक, होमगार्ड व संचालक, नागरी संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


१०. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, (प्रसिध्दीसाठी). 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एचजीएस-२०११/प्र.क्र.४७/विशा-८, 


११. सर्व जिल्हा पोळीस अधिक्षक/अप्पर पोलीस अधिक्षक. 


१२. सर्व जिल्हा जनसंपर्क अधिकारी (प्रसिध्दीसाठी) 


१३. समादेशक, होमगार्ड, मुंबई, बृहन्मुंबई. 


१४. सर्व जिल्हा समादेशक, होमगार्ड. 


q षु 


ae 


. समादेशक, मध्यवर्ती प्रशिक्षण संस्था, होमगार्ड, घाटकोपर, मुंबई. 
१६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


१७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 


१८. वित्त विभाग, व्यव-८/अर्थसंकल्प-१० मंत्रालय, मुंबई. 


१९. गृह विभागातील सर्व कार्यासने. 


२०. निवड नस्ती विशा-८. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


